सहकारी सूत गिरण्यांची अर्थसहाय्यासाठी 
निवड करण्याबाबत. 

डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी, 
शोंदुर्णी, ता. जामनेर, जि. जळगाव 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र. सूतगि -३३१९/प्र.क्र.२८/टेक्स-१(ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वांचा 
१. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सूतगि १११७/प्र.क्र.१९३/टेक्स 
१, दिनांक : २४ मार्च, १९९९. 

२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि ३३१६/प्र.क्र.८१/ 
टेक्स-१(अ), दिनांक : १० जुले, २०१७ 

३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि ३३१५/प्र.क्र.9८/ 
टेक्स १), दिनांक : २० जानेवारी , २०१८ 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः प्रकल्प -२१५/प्र.क्र. 
५० / टेक्स-१ (अ), दि.१७.६.२०२१. 

५. वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक :कार्या-६(१) (सूतगि)/४६५०/१९, 
दिनांक १३.०६.२०१९. 

६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/ 
टेक्स-५, दिनांक : ०२ जून, २०२३. 

७ . शासन पत्र क्रमांक सूतगि-३३२४/प्र.क्र.२५/टेक्स१(अ), दिनांक ३१.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
आणि त्यातील सर्व संबंधित योजना हा झासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून 
कार्यान्वित होईल व दि.३१.०३.२०२८ पर्यंत वैध राहील असे नमूद आहे. सदर धोरणामध्ये 
वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वदस्तरोद्योगासाठी निविष्ठांची उपलब्धता याच्या आधारावर 
महाराष्ट्राला या धोरणांतर्गत चार विविध झोन मध्ये विभागण्यात आलेले आहे. या धोरणांतर्गत 
नवीन सहकारी सूतगिरण्यांसाठी सभासद भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल आणि वित्तीय 
संस्थांकडून घेण्यात येणारे कर्ज यांचे गुणोत्तर झोननिहाय वेगवेगळे आहे. त्यानुसार डॉ. 
शामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी, शोंदुर्णी, ता. जामनेर, जि. जळगाव या खुल्या 
प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत दि.२३.०९.२०२४ रोजी झालेल्या मा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि -३३१९/प्र.क्र.२८/टेक्स-१(ब) 


मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन खालील प्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी, शोंदुर्णी, ता. जामनेर, जि. जळगांव या 
सूतगिरणीची खालील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून व शासन निर्णय दिनांक ०२.०६.२०२३ 
अन्वये एकात्मिक व शाश्वत TANT धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन २ 
मध्ये येत असल्याने सदर सूतगिरणीची झासन अर्थसहाय्यासाठी १०:४०:५० या 
अर्थसहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सूतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक असतील-: 
१) सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या दिनांक २४ मार्च, १९९९, दिनांक दि.१० जुले, 
२०१७, दि.२० जानेवारी, २०१८, दि.१७.०६.२०२१, दिनांक ३०.०७.२०२१ व दिनांक 
०२.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयां मधील अटी व al तसेच भविष्यात वेळोवेळी 
शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या सुधारणा व नव्याने अंतर्भूत होणाऱया अटी व शर्ती या 
सूतगिरणीवर बंधनकारक राहतील. तसेच प्रत्येक टप्प्यावर सूतगिरणीने आवश्‍यक असणाऱ्या 
सर्व मंजुरी / मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. 
२) सदर सहकारी सूतगिरणीचे भविष्यात आंतरराज्यीय रुपांतरण करावयाचे असल्यास 
शासनाची पूर्ण देणी एकरकमी दिल्यानंतरच तशी परवानगी देण्यात येईल. 
३) सहकारी सूतगिरणीच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करावयाची झाल्यास सूतगिरणीचे स्थलांतर 
होणार नाही. 
४) सहकारी सूतगिरणीच्या सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील व नव्याने वाढणाऱ्या 
कार्यक्षेत्रातील सर्व सभासदांचे आधारकार्ड सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी जोडणे (लिंक करणे) 
बंधनकारक असेल. 
३. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8१॥8/99॥0॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१८३०२८९००२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHRIKRISHNA 
BABURAO PAWAR = 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि -३३१९/प्र.क्र.२८/टेक्स-१(ब) 


३ 
४ 


) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग यांचे स्विय सहाय्यक मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 


S 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई 


vo 


१०)विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक. 

११ जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

१२) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या., 
मुंबई ९४०० 004 

१४) महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

१५) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 

१६) वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई 

१७) ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 


१८) अध्यक्ष, डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी, शोंदुर्णी, ता. जामनेर, जि. जळगांव. 
१९) निवडनस्ती टेक्स १ (अ) / (ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


